RNI No. MAHBIL / 2009 / 31732 


GAUTA 


OMANTOON 


FRIDABASE 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


भाग चार - अ 


वर्ष ६, अंक ५] 


गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल ३० - मे ६, २०२० / वैशाख १० - १६ , शके १९४२ 

किंमत : रुपये ९. ०० ] 


[ पृष्ठे १३ 


प्राधिकृत प्रकाशन 

महाराष्ट्र शासनाने केंद्रीय अधिनियमांन्वये तयार केलेले 
( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 

उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक , मंत्रालय , 
मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २१ एप्रिल , २०२० 

अधिसूचना 
भारताचे संविधान 


क्रमांक : परीक्षा- ४५१८ / प्र. क्र . ५ / उद्योग -३. – भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद ३०९ च्या परंतुकान्वये प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा 
वापर करून आणि याबाबतीत करण्यात आलेले व राज्यामध्ये अंमलात असलेले सर्वविद्यमान नियम व आदेश यांचे अधिक्रमण करून , 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल महाराष्ट्र शासनाच्या उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाच्या नियंत्रणाखालील उद्योग संचालनालयातील उद्योग निरीक्षक गट- क 
पदाकरिता घ्यावयाच्या सेवा प्रवेशोत्तर प्रशिक्षण परीक्षाकरिता खालील नियमावली करीत आहेत : 


१. संक्षिप्त नाव व प्रारंभ . 

( अ) या नियमावलीस उद्योग संचालनालयाचे उद्योग निरीक्षक , गट - क पदाकरिता सेवाप्रवेशोत्तर प्रशिक्षण परीक्षा नियम, २०२० असे 
संबोधण्यात यावे. 

( ब) ही नियमावली राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून अंमलात येईल . 
२. व्याख्या. या नियमावलीत , संदर्भानुसार दुसरा अर्थ अपेक्षित नसेल तर , 

( अ) “परिशिष्ट ” याचा अर्थ, या नियमावलीचे परिशिष्ट ; 
( ब) “ प्रारंभ दिनांक ” याचा अर्थ, हे नियम अंमलात येतील तो दिनांक ; 
( क ) “ संचालनालय ” याचा अर्थ, महाराष्ट्र शासनाचे उद्योग संचालनालय आणि त्यांच्या प्रशासकीय नियंत्रणाखालील सर्व कार्यालये ; 

( ड ) “परीक्षा ” याचा अर्थ, परिशिष्ट “ अ” मध्ये विर्निदिष्टित केलेल्या अभ्यासक्रमानुसार उद्योग निरीक्षक पदाकरिता संचालनालयामार्फत 
घेण्यात येणारी सेवाप्रवेशोत्तर प्रशिक्षण परीक्षा ; 
__ (इ) “उद्योग निरीक्षक ” याचा अर्थ, संचालनालयाच्या आस्थापनेवर उद्योग निरीक्षक गट -क पदावर नामनिर्देशनाद्वारे नियुक्त केलेली 
व्यक्ती किंवा टिप्पणी सहाय्यक किंवा वरिष्ठ लिपिक ( सांख्यिकी) या पदावरून पदोन्नत झालेली व्यक्ती ; 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - अ, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल ३० - मे ६, २०२०/ वैशाख १० - १६, शके १९४२ 
३. कालावधी आणि परीक्षा उत्तीर्ण होण्यासाठी संधींची संख्या. — (१) या नियमावलीच्या तरतुदींच्या अधीन राहून , प्रत्येक उद्योग 
निरीक्षक यांनी, 

( अ) प्रारंभ दिनांकानंतर नियुक्त झाले असल्यास त्यांच्या नियुक्तीच्या दिनांकापासून चार वर्षाच्या आत आणि तीन संधीमध्ये परीक्षा 
उत्तीर्ण होणे आवश्यक आहे. 
___ ( ब ) प्रारंभ दिनांकापूर्वी नियुक्त झाले असल्यास प्रारंभ दिनांकापासून चार वर्षाच्या आत आणि तीन संधीमध्ये परीक्षा उत्तीर्ण होणे 
आवश्यक आहे, जर तो परीक्षा पूर्वीच उत्तीर्ण झाला नसेल किंवा विद्यमान नियमांतर्गत परीक्षा उत्तीर्ण होण्यापासून सूट मिळाली नसेल . 

( क) जर कोणत्याही कारणास्तव कोणत्याही विशिष्ट वर्षी परीक्षा घेण्यात आली नसेल तर, या उप नियम ( अ) मध्ये उल्लेखिलेल्या 
वर्षाच्या एकूण मुदतीची गणना करताना उक्त वर्ष वगळण्यात येईल . 

( २) जर कोणत्याही कारणास्तव कोणत्याही विशिष्ट वर्षी परीक्षा घेण्यात आली नसेल तर , या उप नियम (१) मध्ये उल्लेखिलेल्या वर्षाच्या 
एकूण मुदतीची गणना करताना उक्त वर्ष वगळण्यात येईल . 

४. परीक्षा उत्तीर्ण न झाल्यास होणारे परिणाम : 
उद्योग निरीक्षक नियम ३ मध्ये विहित केलेल्या कालावधीमध्ये व संधीमध्ये परीक्षा उत्तीर्ण झाला नाही तर , 
( अ) तो परीक्षा उत्तीर्ण होईपर्यंत किंवा परीक्षा उत्तीर्ण होण्यापासून नियम ६ अन्वये त्यास सूट मिळेपर्यंत , 

(१) त्याला उद्योग निरीक्षकाच्या पदावर कायम करण्यात येणार नाही ; आणि 

(२) पुढील वेतनवाढ त्याला देण्यात येणार नाही ; 
( ब) त्याला आपली उद्योग निरीक्षक संवर्गातील ज्येष्ठता गमावून ते त्या सर्व उद्योग निरीक्षकांखाली जे ही परीक्षा त्याच्या अगोदर उत्तीर्ण 
झाले असतील आणि असे उद्योग निरीक्षक , जे ज्येष्ठता सूचीमध्ये त्याच्या खाली होते आणि त्यांनी विहित कालावधीमध्ये व संधीमध्ये नियम 
३ मध्ये उल्लेखलेली परीक्षा उत्तीर्ण झालेले आहेत त्या सर्वांच्या खाली त्यांची ज्येष्ठता ठेवली जाईल : 

परंतु असे की, नियम ( अ) च्या पोट - नियम ( २) अन्वये अशा त -हेने रोखून ठेवलेल्या वेतनवाढी, तो ज्या दिनांकास परीक्षा उत्तीर्ण होईल 
त्या दिनांकापासून किंवा त्याला परीक्षा उत्तीर्ण होण्यामधून नियम ६ अन्वये सूट मिळाल्याच्या दिनांकापासून देय होतीलआणि पुढील सर्व 
वेतनवाढी, जणू काही वेतनवाढ रोखण्यात आलेली नव्हती, असे समजून देय ठरतील परंतु या वेतनवाढीची थकबाकी मिळण्यास तो पात्र 
असणार नाही. 
५ . परीक्षेला बसण्यासाठी संधी : 
नियम ४ मधील तरतुदींस अधीन राहून उद्योग निरीक्षक यास परीक्षेस बसण्यासाठी कितीही वेळा संधी मिळू शकेल. 
६. सूट : - उद्योग निरीक्षक यास परीक्षा उत्तीर्ण होण्यापासून सूट देण्यात येईल जर 

( अ) तो प्रारंभ दिनांकापूर्वी उद्योग निरीक्षक , गट- क पदावर स्थायी झाला असेल, किंवा 

( ब) प्रारंभ दिनांकास किंवा त्यानंतर कोणत्याही दिनांकास त्यांनी वयाची पन्नास वर्षे पूर्ण केली असतील. 
७. प्रशिक्षण वर्ग : 

(१) संचालनालयाने मुख्यालय स्तरावर तसेच विभागीय स्तरावर परीक्षा घेण्याच्या दिनांकाच्या कमीत कमी एक महिना अगोदर 
परीक्षेला बसू इच्छिणाऱ्या उमेदवारांकरिता प्रशिक्षण वर्ग आयोजित करावेत किंवा उमेदवारांना परीक्षेच्या तयारीसाठी आवश्यक असलेली 
साधनसामग्री जसे टिपण्ण्या, शासकीय धोरणे, नियम , अधिसूचना, शासन निर्णय, लघुपुस्तिका इत्यादींच्या प्रती इत्यादी उपलब्ध करून द्यावी . 

( २) ज्या उमेदवारास परीक्षेसाठी बसावयाचे असेल किंवा प्रशिक्षण घ्यावयाचे असेल, याकरिता परिशिष्ट- ब मध्ये दिल्याप्रमाणे अर्ज 
करू शकेल. 
८ . अभ्यासक्रम : 

या परीक्षेला तीन लेखी प्रश्नपत्रिका असतील. प्रत्येक प्रश्नपत्रिका शंभर गुणांची व तीन तासांची असेल. प्रश्नपत्रिका एक ही पुस्तकांच्या 
मदतीने सोडवण्यात येईल व प्रश्नपत्रिका दोन व तीन ही पुस्तकांशिवाय सोडवण्यात येतील. ही परीक्षा मराठी भाषेतून होईल. परीक्षेच्या 
अभ्यासक्रमात परिशिष्ट - अ मध्ये उल्लेख केलेल्या विषयांचा किंवा शासन वेळोवेळी आदेशाद्वारे निर्देश देईल अशा इतर विषयांचा अंतर्भाव 
राहील . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - अ, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल ३० -मे ६, २०२०/ वैशाख १०- १६, शके १९४२ 
९. परीक्षा घेण्याची वेळ व स्थळ : 

( १) संचालनालयाने वर्षातून एकदा मार्चकिंवा एप्रिल महिन्यामध्ये ही परीक्षा घ्यावी ; काही विशेष कारणास्तव एखाद्या विशिष्ट वर्षी ही 
परीक्षा घेणे शक्य होणार नाही असे विकास आयुक्त ( उद्योग) यांचे मत असल्याशिवाय , 

परंतु असे की , विशेष कारणास्तव ही परीक्षा एखाद्या वर्षी दोनदा घेण्यासाठी विकास आयुक्त (उद्योग) निर्णय घेऊ शकतात. 
(२ ) विकास आयुक्त (उद्योग ) यांच्या आदेशानुसार ही परीक्षा मुंबईमध्ये किंवा अन्य ठिकाणी घेण्यात यावी . 
( ३) ही परीक्षा परीक्षेच्या सर्व केंद्रांमध्ये एकाच दिवशी घेण्यात यावी . 

( ४ ) प्रत्येक परीक्षेसाठी सर्व केंद्रांतील प्रश्नपत्रिका एकसारख्या राहतील. प्रश्नपत्रिका विकास आयुक्त ( उद्योग) तयार करतील किंवा 
त्यांनी निर्देशित केलेली व्यक्ती तयार करील. 
१० . परीक्षा उत्तीर्ण होण्याचे मानक : 

( अ) परीक्षा उत्तीर्ण होण्यासाठी प्रत्येक विषयामध्ये पंचेचाळीस टक्के व सर्वमिळून पन्नास टक्के गुण मिळणे आवश्यक आहे. 

( ब) जर संबंधित उमेदवारास परीक्षा उत्तीर्ण होण्यासाठी अनुग्रह गुण आवश्यक असतील तर ते एकूण पाच गुण देण्यात यावेत . 
११ . विशेष गुणवत्ता : 

जो उद्योग निरीक्षक पहिल्या प्रयत्नामध्ये परीक्षा उत्तीर्ण होईल आणि कोणत्याही प्रश्नपत्रिकेमध्ये सत्तर टक्के किंवा त्याहून अधिक गुण 
मिळवील, त्याच्या त्या प्रश्नपत्रिकेमधील विशेष गुणवत्तेची नोंद त्याच्या गोपनीय अहवालामध्ये करण्यात येईल. 
१२ . कोणत्याही प्रश्नपत्रिकेस बसण्यापासून सूट : 

जर एखादा उमेदवार परीक्षेमध्ये अनुत्तीर्ण झाला पण एखाद्या विषयामध्ये पन्नास टक्के किंवा त्यापेक्षा अधिक गुण मिळाले असतील तर 
त्याला त्या प्रश्नपत्रिकेस पुन्हा बसण्यापासून सूट देण्यात येईल : 

परंतु , नंतरच्या प्रयत्नात परीक्षेला बसताना, लेखी अर्ज करून त्या उमेदवाराने सूट मिळण्याची मागणी करणे आवश्यक आहे. सूट 
मिळण्यासाठी असा अर्ज न केल्यास उमेदवाराला सूट घेण्याची इच्छा नाही असे गृहित धरण्यात येईल . 


- 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


डॉ . ना . कों . भोसले , 


शासनाचे उप सचिव 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - अ, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल ३० - मे ६, २०२०/ वैशाख १०- १६, शके १९४२ 

परिशिष्ट “ अ ” 
उद्योग निरीक्षक या पदाकरिता घेण्यात येणाऱ्या सेवाप्रवेशोत्तर प्रशिक्षण परीक्षेसाठीचा अभ्यासक्रम 


प्रश्न पत्रिका 


उप विभाग 


विषय 


पाचन 


गुण 


प्रश्न 
पत्रिकेचा 
कालावधी 


परीक्षा ही पुस्तकांचा 
वापर करून की , 

पुस्तकांच्या 
वापराशिवाय असेल 
किंवा कसे. 


( २ ) 


( २ ) 


३ तास 


पुस्तकांचा वापर 


एक . 
सेवा नियम व 
वित्तीय नियम 


करून 


सेवा नियम (१) महाराष्ट्र नागरी सेवा ( सर्वसाधारण शर्ती) नियम , १९८१- १०० 

प्रकरणे एक , दोन, तीन वचार आणि या प्रकरणाशी 
संबंधित परिशिष्टे . 
( अ) महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम, १९८१-प्रकरणे 
एक , दोन , तीन व पाच आणि या प्रकरणाशी संबंधित 
परिशिष्टे. 
( ब) महाराष्ट्र नागरी सेवा ( पदग्रहण अवधी, स्वीयेत्तर सेवा 
व निलंबन, बडतर्फी आणि पदच्युतीकालीन प्रदान) नियम, 
१९८१ 
( क ) महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा) नियम, १९८१ - प्रकरणे 
एक , दोन, तीन , चार , पाच व सहा आणि या प्रकरणाशी 
संबंधित परिशिष्टे . 
( ड ) मुंबई नागरी सेवा नियम ( वित्तीय प्रकाशन क्रमांक पाच ) 
खंड क्र . एक - प्रकरण बारा ( भाग तीन, चार , पाच आणि 
आठ फक्त) आणि खंड दोन मध्ये समाविष्ट केलेली या 
प्रकरणाशी संबंधित परिशिष्टे 
( इ) महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम, १९७९ 
( फ ) माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५ 
( ग) महाराष्ट्र सार्वजनिक अभिलेख अधिनियम, २००५ 
( घ) महाराष्ट्र शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या 
विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ ( महा. भाग एकवीस 

२००६ ) 
वित्तीय नियम ( २) महाराष्ट्र आकस्मिक खर्चनियम , १९६५ 

( अ) मुंबई वित्तीय नियम, १९५९-(वित्तीय प्रकाशन क्रमांक 
एक ) पहिली आवृत्ती, प्रकरण १, २, ४, ५, ६ मात्र विभाग 
दोन मधील भाग दोन सोडून १०, ११ , १२ ( सात सोडून ) 
( ब) भारत सरकारची लेखा परीक्षा व लेखे 
( क ) महाराष्ट्र आकस्मिक खर्चनियम, १९६५-(वित्तीय 
प्रकाशन क्र . नऊ ) संपूर्ण पुस्तक मात्र विभाग बारा, विभाग 
पंचवीसच्या बाबी ( दोन), (पाच ) आणि ( सात ) ते ( तेरा ) 
वगळून भागदोनच्या विभाग सव्वीसच्या बाबी ( दोन ) आणि 


५ 


(६) 


दोन . 


पुस्तकांच्या 
वापराशिवाय 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- अ, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल ३० -मे ६, २०२०/ वैशाख १० - १६ , शके १९४२ 
(१) ( २) 

(४) (५) 
( तीन) विभाग अठ्ठावीस , एकोणतीस, तीस, बत्तीस आणि 
तेहतीस 
( ख ) मुंबई अर्थसंकल्प नियमपुस्तिका- वित्तीय प्रकाशन 
क्र . दहा प्रकरण एक , दोन, तीन, सहा, आठ, नऊ आणि 
अकरा फक्त 
( ग) मुंबई सर्वसाधारण भविष्य निर्वाह निधी नियम 

(१) उद्योग (विकास व नियमन) अधिनियम , १९५१ १०० ३ तास 
संचालनालयाच्या 

(१९५१ भाग ६५ ) 
कार्याशी संबंधित 

( अ) औद्योगिक उपक्रमांची नोंदणी व त्यांना लायसन्स देणे 
राज्य आणि 

याबाबत नियम,१९५२ 
सर्वसाधारण लेखे व 

( ब) औद्योगिक उपक्रम ( माहिती व आकडेवारी गोळा करणे ) 
नियम , शासन निर्णय, 

नियम, १९५९ (विशेषतः अखिल भारतीय सूक्ष्म , लघु व 
आदेश इत्यादी 

मध्यम उपक्रमांच्या प्रगणनेची माहिती ) 
( २) सूक्ष्म, लघु व मध्यम उपक्रम अधिनियम , २००६ 
( २००६ भाग २७), औद्योगिक सुकरता परिषद 
( ३ ) उद्योग आधार नोंदणी सूक्ष्म, लघु व मध्यम उपक्रमां 
करिता 
( ४) राज्याचे औद्योगिक धोरण / माहिती तंत्रज्ञान धोरण , 
विशेष आर्थिक क्षेत्र व इतर संलग्न धोरणे 
( ५ ) महाराष्ट्र इलेक्ट्रॉनिक्स धोरण 
( ६ ) मध्यवर्ती भांडार खरेदी संघटना - संरचना, उद्दीष्टे , 
कार्ये आणि सूक्ष्म व लघु उद्योग, पणन सहाय्य तरतुदी व 
यंत्रसामुग्री, शासकीय विभागांनी करावयाच्या खरेदीसाठीचे 
धोरण. 
( ७) आयात व निर्यातसंबंधीत धोरण 
( ८ ) वंगण तेल व वंगण ( प्रक्रिया, पुरवठा व वितरण 
नियमन ) आदेश, १९८७ व सुधारणा 
( ९) महाराष्ट्र कुळ वहिवाट व शेत जमीन अधिनियम , 
१९४८ (१९४८ भाग ६७) व सुधारणा 
( १० ) उद्योग सेतू, मैत्री ( महाराष्ट्र औद्योगिक , व्यापार व 
गुंतवणूक सुविधा कक्ष ) 

( ११) व्यवसाय सुलभता ( ईझ ऑफ डुईंग बिझनेस ) 
तीन. 

(१ ) जिल्हा उद्योग केंद्राची संकल्पना, जिल्हा उद्योग केंद्राचे १०० ३ तास 
संचालनालयाची 

महाव्यवस्थापक आणि इतर कार्यकारी व्यवस्थापक यांचे 
नियामक व 

जिल्ह्यातील औद्योगिक विकास कार्यातील स्थान 
प्रचलनात्मक कार्ये 

( २) औद्योगिक धोरण - प्रचलित 
( ३ ) महाराष्ट्र शासनाचीनिर्यात प्रचालनात्मक कार्ये, राज्य 
मंडळाची व त्याखालील पॅनलचीनिर्यात प्रचालनात्मक कामे 


पुस्तकांच्या 
वापराशिवाय 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - अ, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल ३० - मे ६, २०२० / वैशाख १० -१६, शके १९४२ 
(२ ) 

(३) 

( ४) (५ ) 


(१) 


(६) 


( अ) निर्यात प्रचालन केंद्राची कार्ये. 
( ब ) भारत सरकारने स्थापन केलेल्या विविध निर्यात 
प्रचालन संघटना आणि त्यांची कार्ये. 
( ४) केंद्र व राज्याची औद्योगिक समूह विकास योजना 
( ५ ) लहान वमोठ्या आजारी उद्योगांच्या पुनर्वसनाशी 
संबंधित शासन निर्णय आणि औद्योगिक व वित्तीय फेररचना 
मंडळ 
( ६) उद्योग संचालनालयाची रोजगार व स्वयंरोजगार प्रचालन 
कार्यक्रम, योजना मधील भूमिका . 
( अ) स्थानिक लोकांना रोजगारात प्राधान्य देण्याकरिताचे 
धोरण व अंमलबजावणी कार्यपध्दती . 
( ७ ) केंद्र व राज्यपातळीवरील महामंडळांची भूमिका : 
महाराष्ट्र औद्योगिक विकासमहामंडळ ( MIDC ), महाराष्ट्र 
लघु उद्योग विकास महामंडळ ( MSSIDC ) आणि महाराष्ट्र 
प्रदषण नियंत्रण मंडळ ( MPCB), खादी ग्रामोद्योग मंडळ 
( KVIB), खादी ग्रामोद्योग आयोग ( KVIC ) इत्यादी. 
( ८ ) राष्ट्रीयकृत बँका व अनुसूचित बँकांमार्फत लघु 
उद्योगांना वित्त सहाय्य, जिल्हा अग्रणी बँक व त्यांची कार्ये 
आणि राज्यस्तरीय बँकर्स समिती 
( ९) भारतीय लघु उद्योग विकास बँक ( SIDDBI), राष्ट्रीय 
कृषि व ग्रामीण विकास बँक ( NABARD ) यांची लघु 
उद्योगांशी संबंधित कार्ये व योजना 
( १० ) सहकारी औद्योगिक वसाहती - कार्ये, वित्तीय सहाय्य 
आणि व्यवस्थापनावरील नियंत्रण 
( ११ ) उद्योगांचे विकेंद्रीकरण करण्यासाठी सामूहिक 
प्रोत्साहन योजना 


करावयाच्या 


ना 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- अ, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल ३०- मे ६, २०२०/ वैशाख १० - १६, शके १९४२ 

परिशिष्ट “ब ” 

[ पहा नियम ७( ब)] 
उद्योग निरीक्षक या पदाकरिता सेवाप्रवेशोत्तर प्रशिक्षण परीक्षा व प्रशिक्षण वर्ग 

प्रवेशासाठी करावयाच्या अर्जाचा नमुना 
१. अर्जदाराचे संपूर्ण नाव 
२. विभाग 
३. उद्योग निरीक्षक म्हणून नियुक्ती : 

झाल्याचा दिनांक 
४ . अर्जदार कोणत्या वर्षी परीक्षेस : 

बसू इच्छितात 
५ . नियम १२ अन्वये अर्जदारास 

कोणत्याही प्रश्नपत्रिकेमध्ये सूट 
मिळाली असल्यास, खालील 
माहिती द्यावी 
( अ) परीक्षेला बसल्याचे वर्ष : 
( ब ) आसन क्रमांक 
( क ) कोणत्या प्रश्नपत्रिकेत सूट 

मिळाली आहे 
( ड ) मिळालेल्या गुणांची टक्केवारी 


दिनांक 


अर्जदाराची सही 


( उमेदवाराच्या विभागीय कार्यालयाच्या उपयोगाकरिता ) 

............ यांनी दिलेली माहिती तपासली आणि ती बरोबर 


उपरोक्त प्रमाणे श्री . 
असल्याचे आढळले. 


दिनांक 


उद्योग सह संचालक 
.......... .. विभाग 


डॉ . ना . कों . भोसले , 
शासनाचे उप सचिव 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - अ, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल ३० - मे ६, २०२० / वैशाख १०- १६, शके १९४२ 

INDUSTRIES, ENERGY AND LABOUR DEPARTMENT 
Mantralaya , Madam Cama Marg, Hutatma Rajguru Chowk , 
Mumbai 400 001, dated 21st April 2020 . 

NOTIFICATION 


Overnme 


CONSTITUTION OF INDIA . 

No. EXAM - 4518 /CR - 3 /Ind - 3. — In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the 
Constitution of India and in supersession of all existing rules and orders issued in this behalf, the Governor of 
Maharashtra is hereby pleased to make the following Post Recruitment Training Examination rules for the posts of 
Industries Inspector, Group C in the Directorate of Industries under the Industries , Energy and Labour Department 
of the Government ofMaharashtra , namely: 

1. Short title and commencement. — (1) These rules may be called the Post Recruitment Training Examination 
for Industries Inspector, Group C in the Directorate of Industries Rules , 2020 . 

(2 ) These rules shall come into force on the date of its publication in the OfficialGazette. 
2 . Definitions. — In these rules, unless the context requires otherwise, — 

(a ) “ Appendix” means the Appendix to these rules ; 
(6 ) " date of commencement” means the date on which these rules come into force ; 

(c ) “ Directorate ” means the Directorate of Industries , Government of Maharashtra and includes all the 
offices under its administrative control; 

(d ) “ Examination ” means the Post Recruitment Training Examination held by the Directorate for Industries 
Inspector according to the syllabus prescribed in the Appendix “ A ” ; 

(e ) “ Industries Inspector” means a person appointed in the Directorate on the post of Industries Inspector, 
Group C , either by nomination or by promotion from the post of Noting Assistant or Senior Clerk (Statistics ). 

3 . Period and number of chances for passing Examination . — ( 1) Subject to the provisions of these rules , 
every Industries Inspector, 

(a ) appointed after the date of commencement shall be required to pass the Examination within a period 
of four years from the date of his appointment and within three chances ; 

(b ) appointed before the date of commencement shall be required to pass the Examination within a 
period of four years from the date of commencement and within three chances unless he has already passed or 
is exempted from passing the Examination under the existing rules. 

(2) If for any reasons an Examination is not held in a particular year, that year shall be excluded in computing 
the total period of years mentioned in sub - rule (1) . 

4 . Consequences ofnot passing the Examination . — A Industries Inspector who fails to pass the Examination 
within the period and chances specified in rule 3 , 

(a ) shall not, until he passes the Examination or is exempted from passing the Examination under rule 
6 , — 

(i) be confirmed in the post of Industries Inspector; and 

( ii ) be entitled to take the benefit of next increment; 
(6 ) shall lose his seniority in the cadre of Industries Inspector to all those who pass the Examination 
before him and rank below all such Industries Inspector who have passed the Examination before him and also 
below all those who have been below him in the seniority and passes such Examination within the period and 
chances specified in rule 3 : 

Provided that, the increments so withheld under sub - clause ( ii ) of clause (a ) shall become payable to 
him with effect from the date on which he passes the Examination or from the date of exemption from 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - अ, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल ३० - मे ६, २०२० / वैशाख १० - १६, शके १९४२ 


passing such Examination in accordance with rule 6 and all future increments shall accrue to him as if no 

increment is withheld . However, he shall not be eligible to obtain such arrears of increment. 
5 . Chances to appear for Examination . Subject to the provisions of rule 4, a Industries Inspector may be 
allowed to appear for the Examination in any number of chances. 
6 . Exemptions. - An Industries Inspector shall be exempted from passing the Examination if , — 

( a ) he has already been confirmed in the post of Industries Inspector before the date of commencement; or 


(b ) he has attained the age of fifty years on the date of commencement or on any date thereafter. 


7 . Training Sessions. ( 1) The Directorate shall arrange training sessions at headquarters and regional 
level before at least one month of the Examination for the candidates who are willing to appear for the Examination 
or shall make available necessary materialbased on syllabus such as notes, Governm 
Government Resolutions, books, etc . to candidates for preparation of Examination . 


vern 


P . 


(2 ) A candidate who is appearing for the Examination or training shall submit the applicationas per form 
specified in APPENDIX “ B ” . 

8. Syllabus. — The Examination shall consist of three written papers , each paper being of hundred marks and 
of three hours duration . Paper I may be answered with the aid of books and Papers II and III shall be answered 
without the aid of books . The Examination shall be in Marathi Language. The syllabus for the Examination shall 
consist of the subjects mentioned in the APPENDIX “ A ” or such other subjects, as the Government may, by order , 
from time to time, direct. 

9 . Examination when to be held . - (1 ) The Examination shall be held by the Directorate once in a year in the 
month of March or April unless the Development Commissioner ( Industries ) is of the view that it is not possible to 
held such Examination in any particular year for any special reason : 

Provided that the Development Commissioner ( Industries) may take decision to held Examination twice 
in a year for any specific reasons. 

(2 ) The Examination shall be held in Mumbai or any other place and date as directed by the Development 
Commissioner (Industries ). 

(3) The Examination shall be held at all Examination centres on the same day . 

(4) Question papers at all centres shall remain same in every Examination . Question Papers shall be prepared 
by the Development Commissioner (Industries) or a person nominated by him . 

10 . Criteria of passing the Examination . - (1 ) The percentage of passing the Examination shall be fourty 
five percent. in each paper and fifty percent.marks in all the papers. 

( 2 ) If a candidate to pass the Examination requires grace marks, then total five marks shall be allotted . 

11 . Special Merit. - Industries Inspector who passes the Examination in first attempt and secures seventy 
percent.marks or more of the marks, an entry of special merit of that paper shall be recorded in his confidential 
report. 

12 . Exemption from appearing in any paper. — Where a candidate secures fifty percent. marks or more 
marks in any paper, he shall be exempted from appearing again in that paper: 

Provided that, the exemption shall be specially claimed by the candidate by making an application in 
writing at the time of appearing for the Examination in his subsequent attempts. In the absence of such written 
application claiming exemption , it shall be presumed that the candidate does not wish to avail the exemption . 

By order and in the name ofGovernor of Maharashtra 


DR . N . K . BHOSALE , 
Deputy Secretary to Government. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - अ, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल ३० - मे ६, २०२०/ वैशाख १०- १६, शके १९४२ 


APPENDIX “ A ” 


Syllabus for post recruitment training examination for the post of Industries Inspector 


Question 
Paper 


Sub -Division 


Subject 


Marks 


Time 


Examination 
with the aid 
of books or 
without books 
or else 

(6 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3) 


(4) 


(5) 


100 


3 hrs. 


with the aid of 

books 


I. Service Service Rules . (1 ) The Maharashtra Civil Services (General 
Rules and 

Conditions of Services )Rules , 1981- Chapters 
Finance Rules . 

I, II , III and IV and appendices relating to 
these chapters . 
(a ) The Maharashtra Civil Services ( Pay ) 
Rules, 1981- Chapters I, II, III and V and 
appendices relating tothese chapters . 
(6 ) Maharashtra Civil Services (Joining Time, 
Foreign Services, payments during Suspension , 
Dismissal and Removal) Rules, 1981. 


(c ) The Maharashtra Civil Services (Leave ) 
Rules, 1981- Chapters I, II, III, IV , V and VI 
and appendices relating to these chapters . 


(d ) The Bombay Civil Services Rules 
( Financial Publication No . V ) Volume No . 1 
Chapters XII (Part III, IV , V and VIII only ) 
appendices relating to these parts included in 
Volume II. 


(e ) The Maharashtra Civil Services (Discipline 
and Appeal) Rules , 1979 . 


A The Right to Information Act, 2005 


( g ) The Maharashtra Public Records Act, 
2005 


(h ) The Maharashtra Government Servants 
Regulation of Transfers and Prevention of 
Delay in Discharge of Official Duties Act , 
2005 (Mah . XXI of 2006 ). 


Finance Rules. (2 ) The Maharashtra Contingent Expenditure 

Rules, 1965 


(a ) The Bombay FinancialRules, 1959 
(Financial Publication No. I) First Edition , 
Chapters 1, 2 , 4 , 5 , 6 except Part II in Section 
II 10 , 11, 12 (except vii ) 


(6 ) The Indian Government Audit and Accounts . 


११ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- अ, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल ३० -मे ६, २०२०/ वैशाख १० - १६ , शके १९४२ 
(2 ) 

(3 ) 

(4) (5) 


(1) 


(6) 


(c) The Maharashtra Contingent Expenditure 
Rules, 1965 - (Financial Publication No. IX ) 
Entire book excluding Section XII , Items ( ii ), 
(v ) and ( vii) to ( xiii ) of Section XXV. Items ( ii ) 
and (iii ) of Sections XXVI, XXVIII , XXIX , 
XXX , XXXII and XXXIII. 


(d ) The Bombay Budget Manual- Financial 
Publication No. X . Chapters I, II, III, VI , 
VIII, IX and XI only . 


(e ) The Bombay General Provident Fund 
Rules. 


100 


3 hrs . 


without books 


II. State and 

General 
Accounts and 

Rules , 
Government 

Resolution , 
Orders etc . 
Relating to the 
functions of the 

Directorate 


( 1) The Industries (Development and 
Regulation )Act, 1951 (65 of 1951 ) 
(a ) The Registration and Licensing of 
Industrial Undertakings Rules , 1952 . 
(b ) The Industrial Undertakings (Collection 
of Information and Statistics) Rules, 1959 
( especially Census information of All India 
Micro , Small and Medium Enterprises). 
( 2 ) The Micro , Small and Medium Enterprises 
Act , 2006 (27 of 2006 ), Industrial Facilitation 
Council . 


( 3) Udyog Aadhar Registration for Micro , 
Small and Medium Enterprises 


(4 ) The State Industrial Policy / Information 
Technology Policy, Special Economic Zone 
and other associated policies . 


( 5 ) The Maharashtra Electronics Policy . 


(6 ) The Central Stores Purchase Organisation 
Structure , Objectives, functions and under the 
provisions of the Micro and Small Enterprises 
Marketing assistance and machinery, Purchase 
Policy for Government Departments. 


(7 ) Import and Export related Policy . 
(8 ) The Lubricating Oils and Greases 
( Processing, Supply and Distribution Regulation ) 
Order , 1987 and amendments. 
(9 ) The Maharashtra Tenancy and Agricultural 
Lands Act1948 (LXVII of 1948 )and 
amendments 


( 10 ) Udyog Setu , MAITRI (Maharashtra 
Industry, Trade and Investment Facilitation Cell) 
(11 ) Ease of Doing Business 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - अ, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल ३० - मे ६, २०२० / वैशाख १० -१६, शके १९४२ 


(1 ) 


(4) 
100 


(5) 
hrs . 


(6 ) 
without books 


3 


III . Regulatory 
and Promotional 
Functions of the 

Directorate 


(3 ) 
(1) Concept of District Industries Centre, Role 
of GeneralManager and the other functional 
Managers of the District Industries Centre in 
promoting industrialdevelopment in the district . 


( 2) Industrial Policy - prevailing 


( 3) Export Promotion activities of Government 
of Maharashtra , State Boardand panels 
thereunder . 
(a ) Functions of Export Promotion cell 
(6 ) Various export promotion organisations set 
up by the Government of India , and their 
functions . 
(4 ) Central and State s Industrial Cluster 
Development Scheme. 
(5) Government Resolutions related to 
Rehabilitation of small and large sick Industries 
and Board for Industrial and Financial 
Reconstruction (BIFR ). 
(6 ) Role of the Directorate of Industries in the 
Employment and Self-employment promotion 
program , scheme. 
(a ) Policy and implementation process for 
preference to Employment of Local Persons 
(7 ) Role of Central and State Level 
Corporations:Maharashtra Industrial 
Development Corporation (MIDC), Maharashtra 
SmallScale Industries Development Corporation 
(MSSIDC ),Maharashtra Pollution Control 
Board (MPCB ) and Khadi & Village Industries 
Board (KVIB ) , Khadi & Village Industries 
Commission (KVIC ) etc . 
(8 ) Financial Assistance to Small Scale 
Industries through Nationalised Banks and 
Scheduled Banks ; District Lead Bank and their 
functions ; and State Level Bankers Committee . 
( 9) Plans and functions of Small Industries 
Development Bank of India (SIDBI), National 
Bank for Agricultural and Rural Development 
(NABARD ) related to Small Scale Industries . 
( 10 ) Co -operative Industrial Estates - Functions , 
Financial Assistance and Control over 
Management. 
(11) Package Scheme of Incentives for 
decentralisation of Industry 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- अ, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल ३० -मे ६, २०२०/ वैशाख १० - १६ , शके १९४२ 


Appendix “ B ” 


[ See rule 7 (2 )] 
Form of application for admission to Post RecruitmentTraining Examinationand Training Sessions 

for the post of Industries Inspector 
1. Full Nameof the applicant 
2 . Department 
3 . Date of appointment as Industries Inspector : 
4 . Year in which applicant wants to appear for 

the Examination 


5 . Has the applicant secure exemption in any 

Question Paper as per rule 12 if yes, 
fill the following details 


(A ) Year in which appeared for Examination : 


( B ) Seat Number 


(C ) Question paper in which exemption 

availed ? 
(D ) Percentage of the marks obtained 


Date : 


Signature of Applicant 


(For use in the candidate s Regional Office ) 


Above details submitted by Shri..... 


... .. . .... have been verified and founds to be correct. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


Date : 


Joint Director of Industries 


. . .. . . . . .. .Department 


DR . N . K . BHOSALE , 


Deputy Secretary to Government. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , 
RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS, 
21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


